सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३७] 


बुधवार , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१५ : भाद्रपद ४ , शके १९३७ 


[किंमत ५. ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


नगरपरिषदेच्या दिनांक ३१/ ०७/ २०१५ रोजी आयोजित 
विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदासाठी झालेल्या निवडणुकीत 
खाली नमुद केल्यानुसार उमेदवार निवडून आले आहेत . 


अ . क्र . नगरपरिषदेचे नाव | 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक २०११ / नपाप्र/कार्या-१/सिआर -१८८ : 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती आणि औद्योगिक 
नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ - क ( ४) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ . प्रशांत 
नारनवरे , जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद या अधिसूचनेद्वारे 
असे जाहिर करतो की , उस्मानाबाद जिल्हयातील नळदुर्ग 


उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आलेल्या 

उमेदवारांचे नाव 


नळदुर्ग 


सौ . लक्ष्मी मारुती खारवे 


उस्मानाबाद , १३ ऑगस्ट २०१५ . 


डॉ . प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी , उस्मानाबाद . 


औ. भाग १ अ ( असा )- १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे, शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


